सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०१८-१९ करीता क्षयरुग्णांना आवश्‍यक 
असणारे Cardboard Box खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१११८/प्र.क्र. ५८१/आ -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), मुंबई यांचे पत्र क्र. ससंआसे/ कुष्ठवक्षय/ 
कक्ष-औ. भां/२०८६९-७२/२०१८, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), मुंबई यांचे पत्र क्र. ससंआसे/ कुष्ठवक्षय/ 
कक्ष-औ. भां/राज्य.अनु/प्रशा.मान्यता/७०३४/२०१९, दिनांक ०७ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग 
नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरुग्णांना आवश्‍यक असणाऱ्या औषधी पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनूसार Cardboard Box खरेदी करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग 
नियंत्रण कार्यक्रमाकरीता पी आय पी अंतर्गत क्षयरुग्णांना आवश्‍यक असणाऱ्या औषधी पुरविण्यासाठी 
Cardboard Box खरेदी करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले एकूण रु. ३२४.८६ लक्ष इतके अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. सदर अनुदानापैकी क्षयरुग्णांना आवश्‍यक असणाऱ्या औषधी 
पुरविण्यासाठी Cardboard Box खरेदी करण्यासाठी सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), 
पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानूसार रक्‍कम रु. १४१.०० लक्ष रकमेची निविदा प्रक्रिया राबवून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर Cardboard Box खरेदी व अनुदानाचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१११८/प्र.क्र.५८१/आ -७ 


अनुदान व खरेदीचा तपशिल :- 
Sr. | FMR Code Name of Head Approved Budget} Available Proposal for 
no in PIP in 2018-19} Budget Procurement 
(In Lakhs) (In Lakhs) (In Lakhs) 
1 6.5.2 ae ete 324.86 324.86 141.00 
Drug Boxes 


खरेदी करावयाच्या बाबीचे विनिर्देशा व खरेदी प्रस्ताव 


Technical Specification Unit of Approx | Total App. Total 
Measurement | rateIn | Required | Cost 
Rs. quantity | In Lakhs 
Number Rs.50/- 170000 85.00 


Cardboard Box (cartoon) Type- A 
Material- 3 Ply corrugated, Top paper 230 
gsm White colour, inner wall having 2 ply 
all 150 gsm Brown colour. 

Qpening- from Top with attached lid. 
Packing- Box prepared by heavy stapler 
pins. 

Size- 12.75" X 7.5" X 3.25" (Inch) 
Colour- Outer White & Inner Brown. 
Partitions in the Box- 3 ply white to white 
2 Vertical and 12 Horizotal, Fitting in to 
Vertical serially. 

Size of Partition — 

Horizontal 7.5" X 2.75" 

Vertical 12.5" X 2.75" 
Cardboard Box (cartoon) Type- B Number Rs.80/- । 70000 56.00 


Material- 3 Ply corrugated, Top paper 230 
gsm White colour, inner wall having 2 ply 
all 150 gsm Brown colour. 

Opening- from Top with attached lid. 
Packing- Box prepared by heavy stapler 
pins. 

Size- 15" X 9" X 3" (Inch) 

Colour- Outer White & Inner Brown. 
Partitions in the Box- 

a) 14" X 3" =3 

b) 8.5" X 3" =6 

c) 2.7" X 2.4" =9 

d) 14" X2.4"=1 


Total Amt. 141.00 


२. प्रस्तुत प्रकरणी सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (क्षयरोग व कुष्ठरोग), पुणे यांनी सादर केलेल्या 
वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने क्षयरुग्णांना आवश्‍यक असणाऱ्या औषधी पुरविण्यासाठी Cardboard 
Box खरेदी करण्याकरीता रु. १४१.०० लक्ष च्या खरेदीकरीता FMR Code 6.5.2 (Procurement of 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१११८/प्र.क्र.५८१/आ -७ 


sleeves & drug boxes) या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून wists अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) 


4) 


सदर क्षयरुग्णांना आवश्‍यक असणाऱ्या औषधी पुरविण्यासाठी Cardboard Box यांची 
आवश्यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या 
खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू क्षयरुग्णांना आव्यक असणाऱ्या औषधी पुरविण्यासाठी Cardboard Box यांचे विनिर्देशा 
गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) 
यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती अंतीम दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला 
आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी व त्याबाबतचे 
संबंधितांकडून तसे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व व पुरवठयानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात आलेली आहे, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे, तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रमाच्या FMR Code 
6.5.2 (Procurement of sleeves & drug boxes) या लेखाशिर्षाखाली मंजुर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१११८/प्र.क्र.५८१/आ -७ 


८) तसेच, या बाबींच्या खरेदीची अन्य योजनेंतर्गत द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची 
दक्षता कार्यक्रम प्रमुखांनी घ्यावी. तसे झाल्यास संबंधितांस यासाठी जबाबदार धरण्यात येऊन 
त्यांच्याविरुध्द नियमानूसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता 
करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई आणि 
सदरहू कार्यक्रम राबविणाऱ्या कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 

४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 
अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 
घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 201903151229256817 असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by NILESH MADHUKAR FALAKE 
N | [_ ES H DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb077e 


5abd6b9fad45b976539bce4d36b0b69, 


postalCode=400001, street=10TH FLOOR,G T 
M A D ) H U KA R HOSPITAL COMPLEX,NEW MANTRALAY,MUMBAI, 
serialINumber=e09d55875f0b34f40ea67d594e0e5 


5772eb9527cde52579d6523580dfc4d1783, 


ou=PHD MANTRALAYA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=NILESH MADHUKAR FALAKE 


Date: 2019.03.16 15:40:54 +05'30' 


(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१११८/प्र.क्र.५८१/आ -७ 


२) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


AN 


सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा sree चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
निवडनस्ती (आरोग्य-(७) 


to} 
4 


£93) 


S 
> Ee i WS wae Th > > ६-4 


८ 
९ 


अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


